सन २०२३-२४ या शौक्षणिक वर्षापासून महाराष्ट्र राज्य 
कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे 
पॅरामेडिकळ गटातील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाच्या नवीन/ 
अधिकच्या तुकड्यांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर सुरु 
करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४७/उद्योजकता 
मंत्रालय मुख्य इमारत (खोली क्र.२०४), २ रा मजला, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १६ जून, २०२३. 


वाचा: १) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:व्हीओसी-२०१२/५९१/ 
प्र.क्र.२४५(क)/व्यशि-४, दि. १६ जानेवारी, २०१३. 
२) महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दि. २० जानेवारी, २०२२ रोजी प्रसिद्ध झालेला महाराष्ट्र राज्य 
Placed, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ अधिनियम, २०२१. 
३) कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग अधिसूचना क्र.व्हिओसी-२०२०/प्र.क्र.१११/ 
कौशल्य-२, दि. २५ जानेवारी, २०२२. 

४) संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे पत्र क्र.मान्यता/ 
का.क्र.१/२०२२-२३/८९३, दि.१३ जुन, २०२२, पत्र क्र. का.क्र.०१/मान्यता/२०२२/१०७५, 
दि.२७ जुले, २०२२ व पत्र क्र.का.क्र.१/मान्यता/२०२२/१५०४, दि.०२ नोव्हेंबर, २०२२. 

५) संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे पत्र क्र.का.क्र.१२ 
/शौक्षणीक विभाग/२०२३/३९५, दि.१९/०४/२०२३ 

६) संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौडाल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे पत्र क्र.का.क्र.०१ 
/मान्यता/२०२३/४८२, दि.०४/०५/२०२३ 

७ संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे पत्र क्र.का.क्र.०१ 
/मान्यता/२०२३/, दि.२३/०५/२०२३ 


प्रस्तावना: 
औद्योगिकरणातील वाढ, बदलते तंत्रज्ञान, सामाजिक व आर्थिक बदल या बाबींचा विचार 
करता अर्धवट शिक्षण सोडलेल्या विद्यार्थ्यासाठी तसेच विशिष्ट शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांसाठी 
(अँड-ऑन कोर्सेस) कमी कालावधीचे व्यावसायिक अभ्यासक्रम तयार करुन अशा विद्यार्थ्यांना 
रोजगार व स्वयंरोजगारास चालना (Employability) मिळण्याच्या दृष्टीने आवश्‍यक असणा-या 
व्यवसाय शिक्षणाची गरज भागविण्यासाठी व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखाली सन १९८६ मध्ये महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण मंडळाची ( सध्याचे नाव 
महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ ) स्थापना झाली. या मंडळामार्फत 
रोजगार व स्वयंरोजगार या उद्दिष्टपूर्तीसाठी व्यवसायभिमुख अभ्यासक्रम चालविण्यांत येतात. 
औद्योगिककरणातील वाढ,बदलते तंत्रज्ञान,सामाजिक व आर्थिक बदल इत्यादींमुळे मंडळाच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४७/उद्योजकता 


अभ्यासक्रमांत कालानुरुप सुधारणा तसेच वाढ करुन सद्यस्थितीत मंडळामार्फत विविध गटातील ६ 
महिने,१ वर्ष व २ वर्ष कालावधीचे अंशकालीन व पूर्णवेळ स्वरुपाचे असे अभ्यासक्रम राबविण्यांत येत 
आहेत. सदर अभ्यासक्रम चालविण्यासाठी इच्छुक खाजगी संस्थांकडून अर्ज मागविण्यात आले 
होते. 

त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम सुरू 
करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या खाजगी संस्थांकडून प्राप्त अर्जाची संबंधित जिल्हयाच्या जिल्हा 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांचेमार्फत तपासणी व निरीक्षण करून मंडळाकडे पात्र 
संस्थेची शिफारस केली आहे. जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांचेकडून प्राप्त 
झालेल्या प्रस्तावांची तपासणी महाराष्ट्र राज्य कौडाल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळामार्फत 
करून पात्र संस्थांची यादी शासन मान्यतेसाठी संदर्भाधीन क्र. ४ येथील पत्रान्वये सादर करण्यात 
आली आहेत. त्यानुसार सन २०२३-२४ पासून महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
मंडळाचे पॅरामेडिकल गटातील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या नवीन संस्था /अधिकच्या 
तुकडयांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम राबविण्यास 
इच्छुक असलेल्या खाजगी शैक्षणिक संस्थांकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांची छानणी 
महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळामार्फत करून, त्यानुसार आवश्‍यक 
मानकांची पूर्तता करणाऱ्या संस्थेस मंडळाचे पॅरामेडिकल गटातील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू 
करण्यास मान्यता देण्याबाबतची शिफारस मंडळामार्फत करण्यात आली. त्या संस्थांचा तपशिल 
सोबतच्या प्रपत्र “अ” मध्ये सोबत जोडण्यात आला असून, सदर संस्थांना सन २०२३-२४ पासून 
मंडळाचे पॅरामेडिकल गटातील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम नवीन संस्थेत नवीन/ अधिकच्या तुकडयांना 
स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर सुरु करण्यास खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


अटीव शर्ती: 


१. महाराष्ट्र राज्य कौडल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम राबविणास मान्यता 
देण्यात आलेल्या संस्थांना शासन, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य 
कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ तसेच, संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील संबधित 
कार्यालये यांच्याकडून वेळोवेळी निर्गमित होणाऱ्या आदेशाचे पालन करणे बंधंनकारक राहील. 


२. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम चाळलविणेसाठी 
संस्थांना, ज्या जागेत मान्यता देण्यात आलेली आहे त्याच जागेत विद्यार्थी प्रवेश करण्यात यावेत. तसेच 
त्याच जागेचा मान्यतेबाबत विचार करण्यात येईल, जर जागेत बदल आढळल्यास मान्यता रद्द 
करण्यात येईल. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४७/उद्योजकता 


३. सदर संस्थेस अभ्यासक्रम चालविण्यासाठीची मान्यता ही संस्थेने जागेसंबंधी सादर केलेल्या 
दस्ताऐवजामधील एकूण क्षेत्रफळांचे आणि नकाशा मधीळ उपलब्ध जागेच्या आधारे देण्यात येत 
आहे. 


४. सदर संस्थेस महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम सुरु 
करण्यास स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर मान्यता दिळी असली तरीही, भविष्यात कोणत्याही प्रकारचे 
अनुदान अथवा आर्थिक मदत देण्यात येणार नाही. तसेच, या अभ्यासक्रमाकरीता Waar घेतलेल्या 
विद्यार्थ्याना भारत सरकार मेंट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, तसेच शिक्षण शुल्क/परीक्षा शुल्क चा लाभ अनुज्ञेय 
असणार नाही. 

५. सदर अभ्यासक्रमांना स्वंयअर्थसहाय्यहित तत्वावर मान्यता देण्यात आल्यामुळे या 
अभ्यासक्रमासाठी संस्थेने नियुक्‍त केलेल्या सर्व कर्मचारी वर्गाची सेवा/वेतन व तद्अनुषंगीक बाबींची 
जबाबदारी सर्वस्वी संस्थेची राहील. याबाबत शासनाची कोणतीही जबाबदारी राहणार नाही. 


६. सदर संस्थेस अर्ज केलेल्या प्राप्त नस्तीमधील/प्रस्तावामधील SATA मान्यता प्रदान 
करण्यात आलेली आहे, त्यामध्ये भविष्यात काही विसंगती/ बेकायदेशीर आढळल्यास संबंधित 
संस्थेतील अभ्यासक्रमांची मान्यता तात्काळ रद्द करण्यात येईल आणि अशा दोषी संस्थांवर कायदेशीर 
कार्यवाही करण्यात येईल. 

७. *“स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर मान्यता मिळालेले प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम” अशा सूचना फलक 
संस्थांनी दर्शनी भागावर लावणे बंधनकारक राहील. सूचना फलकावर अभ्यासक्रमांच्या मंजूर 
तुकड्यांची संख्या व मंजूर प्रवेश क्षमता यांचा उल्लेख करण्यात यावा. संस्थेचे नाव मेडीकल/ 
इंजिनिअरींग/ पॉलीटेक्नीक/ आय.टी.आय. अथवा तत्सम नाव देण्यात येऊ नये आणि त्याऐवजी 
संस्थेच्या नावाच्या पुढे कौडाल्य विकास संस्था असे नमूद करणे बंधनकारक आहे. संस्थानी अशा प्रकारे 
नावात बदल करून सादर न केल्यास sean संस्थांचा मान्यतेसाठी विचार करण्यात येणार नाही. 
संस्थेने पायाभुत सुविधा व इतर बाबीची पुर्तता प्रस्ताव/ अर्ज सादर करतेवेळी त्यामध्ये संस्थेचे जुने नाव 
व सुधारीत नाव असे दोन्ही नावे नमूद करणे बंधनकारक राहील. 


८. उच्चव तंत्र शिक्षण विभाग शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: व्हीओसी-२०१२/५९१/ प्र.क्र.२४५(क)/ 
व्यशि-४, दि.१६ जानेवारी, २०१३ अन्वये आवश्‍यक ती अनामत रक्‍कम रोखीने चलनाद्वारे अथवा बॅक 
गॅरटीच्या स्वरुपात संबधीत संस्थेने भरणे आवऱयक राहील. 


९. मान्यता देण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमाच्या अधिकच्या/नवीन तुकडयांची प्रवेशक्षमता प्रती 
तुकडी ३० इतकी राहील. 


१०. संस्थेने विद्यार्थी प्रवेश करणेची मान्यता मिळाल्याशिवाय विद्यार्थी प्रवेश केल्यास, किंवा मंजुरी 
पेक्षा ज्यादा प्रवेश केल्यास असे प्रवेशा ग्राह्म धरण्यात येणार नाही. याकरीता संस्थेस “महाराष्ट्र राज्यात 
कृषि, पशु व मत्स्य विज्ञान, आरोग्य विज्ञान, उच्च तंत्र व व्यवसाय शिक्षण यांमधील अनधिकृत संस्था 
स्थापन करणे आणि अनधिकृत अभ्यास पाठ्यक्रम सुरु करणे (प्रतिबंध अधिनियम, २०१३” लागू 
राहील. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४७/उद्योजकता 


११. मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रम मान्यता दिलेल्या शैक्षणिक वर्षात संस्थेने सुरू न केल्यास अथवा 
सदर अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत सतत ३ वर्ष मंजूर प्रवेशा क्षमतेच्या ५० टक्के पेक्षा कमी प्रवेश झाल्यास 
सदर संस्थेची मान्यता आपोआप रद्द होईल. तद्नंतर संस्थेस सदर अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी 
मान्यता प्रक्रिया नव्याने करणे आवश्‍यक राहील. 


१२. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या 
अभ्यासक्रमात शासनाने राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता आराखडा (NSQF) नुसार बदल केल्यास त्याप्रमाणे 
अभ्यासक्रम राबविणे संस्थेवर बंधनकारक राहील. 


१३. पॅरामेडिकल गटातील अभ्यासक्रम राबविण्यास मान्यता देण्यात आलेल्या संस्थांनी आवरयक 
त्या ठिकाणी वैद्यकिय क्षेत्रातील संबंधित परिषद/मंडळाची मान्यता घेणे आवर्यक राहील. 


१४. पॅरामेडिकलच्या पदविका ( Diploma ) व WATTS ( Certificate ) स्तरावरील अभ्यासक्रमात 
प्रशिक्षण पूर्ण केलेले उमेदवार हे आरोग्य सहाय्यक म्हणुन काम करण्यास पात्र राहतील. 


१५. पॅरामेडिकलच्या पदविका ( Diploma) व प्रमाणपत्र Certificate) स्तरावरील अभ्यासक्रम हे 
वैद्यकिय अभ्यासक्रम नाहीत व उमेदवार कोणत्याही रुग्णास कोणतेही औषधे लिहून देण्यास 
(Prescribe drugs ) पात्र असणार नाहीत. 


१६. पॅरामेडिकलच्या पदविका ( Diploma ) व प्रमाणपत्र Certificate स्तरावरील अभ्यासक्रम पूर्ण 
केलेले उमेदवारांना “डॉक्टर ( Doctor)” ही उपाधी ( Title लावण्यास मनाई राहील. 


१७. मान्यता दिलेल्या संस्थांनी व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरू केळे आहेत तसेच अभ्यासक्रमनिहाय 
प्रवेशित विद्यार्थी संख्या याबाबतची माहिती संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौड़ाल्य, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण मंडळ यांनी शासनास दोन महिन्यात सादर करावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२३०६१९१२१३५०३८०३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHRINIVAS JAGANNATH SHASTRI 


oO }OVERNMENT OF MAHARAS! 

S H R | N | VA S el IRSHIP AND INNOVATION DI 
2 1a4a27312e1de46dbbd: 159bc4c9bd7f2f9ec 
64; 

JAGANNATH SHASTRI : en 
B ‘SHRINIVAS JAGANNATH SHASTRI 
De 05'30' 


(श्रीनिवास शास्त्री) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


ILLS EMPLOYMENT 


प्रत, 


मा. मंत्री (कौ.रो. उ. व ना.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. प्रधान सचिव, कौशल्य , रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक. 
संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई-४००००१. 

संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई. 


Cc Aw A -0 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४७/उद्योजकता 


५. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई/पुणे/नाशिक/ 
औरंगाबाद / अमरावती/नागपूर (सचिव, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
मंडळ, मुंबई. यांच्यामार्फत ) 

६. संबंधित जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी (सचिव, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई यांच्यामार्फत ). 

७. संबंधित संस्था. (सचिव, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ 
यांच्यामार्फत) 

८. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४७/उद्योजकता, दि.१६ जून, २०२३ सोबतचे प्रपत्र 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे / जुन्या 
संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 


प्रपत्र (अभ्यासक्रम गट -पॅरामेडीकल गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व 
अ.क्र. | विभाग जिल्हा मान्यतेचा प्रकार 
तुकडी वाढकरिता) 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन आय.सी.यु. टेक्नीशियन (अर्धवेळ) कालावधी - सहा महिने अभ्यासक्रम सांकेतांक -209903 


नाशिक अहमदनगर साईयडा बहुउद्देशिय शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित सनराईज कौशल्य विकास संस्था, नविन संस्था 
पिंपरी, निर्मल, ता. राहता, जि. अहमदनगर ४१३७३७ 


तुकडी संख्या 


२ 


ET 

ap 

“ 

S 
GE 

=O: 


मुंबई ज् यटी . एम. 
बई पालघर 
र पालघर नालासोपारा पूर्व, जि. पालघर 


२ ।अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन हेल्थ अंड सॅनिटेशन ऑफीसर (पूर्णवेळ) कालावधी - सहा महिने अभ्यासक्रम सांकेतांक - २०११४० 
षि अमरावती  |अकोला विदर्भ मेडीकल एज्युकेशन अँन्ड रिसर्च फांऊडेडन संचलित जमनलाल गोयनका जुन्या संस्थेत नविन 


पॅरामेडीकल व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बाभुलगांव ता. जिल्हा अकोला अभ्यासक्रम 
(संस्था कोड २६०४४५) 
३ अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन sitar थिएटर Cosas (पूर्णवेळ) कालावधी - एक वर्ष अभ्यासक्रम सांकेतांक -२०१२०१ 


| चह 
-O 


नाशिक अहमदनगर  |।साईयडा बहुउद्देशिय शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित सनराईज कौशल्य विकास संस्था, नविन संस्था 
पिंपरी, निर्मल, ता. राहता, जि. अहमदनगर ४१३७३७ 


२ |अमरावती  |अकोला विदर्भ मेडीकल एज्युकेशन अँन्ड रिसर्च फांऊडेशन संचलित जमनळाळ गोयनका जुन्या संस्थेत नविन 
पॅरामेडीकल व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बाभुलगांव ता. जिल्हा अकोला अभ्यासक्रम 
(संस्था कोड २६०४४५) 


3 औरंगाबाद ।नांदेड सहयोग सेवाभावी संस्था संचालित इंदिरा व्यवसाय व्होकेशनल ट्रेनिंग सेटर,सहयोग कॅम्पस | जुन्या संस्थेत नविन 
विष्णुपुरी ता.जि.नांदेड ( संस्था कोड २२०२८३) अभ्यासक्रम 


| 
me) 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे / जुन्या 
संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 


प्रपत्र (अभ्यासक्रम गट -पॅरामेडीकल गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व ; 
मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 
तुकडी वाढकरिता) 


माऊली बहुउद्देशिय सामाजिक संस्था संचलित माऊली पॅरामेडीकळ कौशल्य विकास 
संस्था, वाशिम, बुंधे कॅम्पस, कोंडाला रोड, सर्व्हे नं. १, प्लॉट नं. ९-१, स्ट्रीट नं. १६, जिल्हा 


भुषण नगर केडगांव, अहमदनगर 


र्‌ं [७ SCN Pere ळर OTT id od ny 
औरंगाबाद 
विकास संस्था, द्वारकादास मंत्री बँकेमागे, जालना रोड, बीड, ता. जि. बीड 


zz अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन हेल्थ वर्कर (अर्धवेळ) कालावधी - एक वर्ष 
औरंगाबाद ।नांदेड सहयोग सेवाभावी संस्था संचालित इंदिरा व्यवसाय व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर,सहयोग कॅम्पस | जुन्या संस्थेत नविन 

अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी.इन नरसिंग केअर (पूर्णवेळ) कालावधी - एक वर्ष 
पुणे सांगली श्रीयश कौशल्य विकास संस्था,मल्हारी संकुळ,१ ला मजला व २ रा मजला,डॉ. संजीव जुन्या संस्थेत नविन 

| कुलकर्णी हॉस्पिटल जवळ,मिरज, जि. सांगळी ४१६४१० (संस्था कोड १४०४१४ ) अभ्यासक्रम रि 


औरंगाबाद ।नांदेड सहयोग सेवाभावी संस्था संचालित इंदिरा व्यवसाय व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर,सहयोग कॅम्पस | जुन्या संस्थेत नविन 
विष्णुपुरी ता.जि.नांदेड ( संस्था कोड २२०२८३) अभ्यासक्रम 


कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४७/उद्योजकता, दि.१६ जून, २०२३ सोबतचे प्रपत्र 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे / जुन्या 
संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 


प्रपत्र (अभ्यासक्रम गट -पॅरामेडीकल गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व 
मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 
तुकडी वाढकरिता) 


माथाडी हॉस्पिटल ट्रस्ट, पॅरामेडिकल Shrew व्यवसाय व प्रशिक्षण संस्था/ सेंटर, प्लॉट नं 
९१/९१ अ. सेक्टर ६, तीन टाकी जवळ, कोपरखैरणे, नवी मुंबई Yoo ७०९. 


नाशिक अहमदनगर  |।साईयडा बहुउद्देशिय शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित सनराईज कौशल्य विकास संस्था, 
नक्त al पिंपरी, निर्मल, ता. राहता, जि. अहमदनगर ४१३७३७ 
अमरावती  ।अकोला विदर्भ मेडीकल एज्युकेशन अँन्ड रिसर्च फांऊडेशन संचलित THATS गोयनका जुन्या संस्थेत नविन 
हलत ही पॅरामेडीकल व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बाभुलगांव ता. जिल्हा अकोला अभ्यासक्रम 
(संस्था कोड २६०४४५) 


औरंगाबाद ।नांदेड सहयोग सेवाभावी संस्था संचालित इंदिरा व्यवसाय व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर,सहयोग कॅम्पस 
विष्णुपुरी ता.जि.नांदेड ( संस्था कोड २२०२८३) 


शांतीनिकेतन शिक्षण प्रसारक मंडळ, पुणे संचलित शांतीनिकेतन परामेडीकल इन्स्टिट्यूट 
ता. बारामती, जि. पुणे ४१३१०२ 


पुणे दळवी मेडिकल फौंडेशन स्किल डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट, सासवड, ता. पुरंदर, जि. पुणे 
४१२३०१ 


श्री छत्रपती शिवाजी शिक्षण व संशोधन संस्था पुणे संचलित आदर्श GA Slo कौशल्य 
विकास संस्था, वडकी, ता. हवेली, जि. पुणे ४१२३०८ 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे / जुन्या 
संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 


प्रपत्र (अभ्यासक्रम गट -पॅरामेडीकल गट) 
संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व 
अ.क्र. | विभाग जिल्हा 
तुकडी वाढकरिता) 
मुंबई ठाणे 
| "शो. क. 
८ औरंगाबाद ।बीड 0000001 न र 
लहाणे फार्म, जिरेवाडी, ता.जि 
fe 
ठाणे 


र्‌ तिरुपती ब प्रसारक संस्था, दुसरा 
औरंगाबाद रंगाबाद मजला, प्लॉट नं. ५७, गट नंबर १३१, देवळाई रोड, देवळाई चौक, मौजे सातारा, ता.जी. 


जवळ, कोपरखैरणे, नवी मुंबई ४०० ७०९. 


णि ठ x 
मुंबई ठा a 
Lo ee वेस्ट, जिल्हा- मुंबई ४०० ०७८ 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन डायलेसिस टेक्नीशियन (पूर्णवेळ) - एक वर्ष 


नाशिक अहमदनगर  ।|साईयडशा बहुउद्देशिय शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित सनराईज कौशल्य विकास संस्था, 
पिंपरी, निर्मल, ता. राहता, जि. अहमदनगर ४१३७३७ 


मुंबई ठाणे माथाडी हॉस्पिटल ट्रस्ट, पॅरामेडिकल कौशल्य व्यवसाय व प्रशिक्षण संस्था/ सेंटर, प्लॉट नं. 
हि ९१/९१ अ. सेक्टर ६, तीन टाकी जवळ, कोपरखैरणे, नवी मुंबई ४०० ७०९. 


३ 
नागपूर नागपूर 
नगर, नागपूर. 


कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४७/उद्योजकता, दि.१६ जून, २०२३ सोबतचे प्रपत्र 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे / जुन्या 
संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 


प्रपत्र (अभ्यासक्रम गट -पॅरामेडीकल गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व ; 
a.) विभाग जिल्हा मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 
तुकडी वाढकरिता) 


८ अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी. इन जनरल नर्सिंग अण्ड मिडवायफरी असिस्टंट (पूर्णवेळ) - एक वर्ष 
पुणे पुणे शांतीनिकेतन शिक्षण प्रसारक मंडळ, पुणे संचलित शांतीनिकेतन परामेडीकल इन्स्टिट्यूट, |नविन संस्था ०२ 
पुणे पुणे दळवी मेडिकल फौडेशन स्किल डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट,सासवड, ता. पुरंदर, जि. पुणे |नविन संस्था ०१ 

ठाणे 


३ |औरंगाबाद |हिगोली महाविष्णु ग्रामीण विकास व शैक्षणिक बहुउद्देशिय संस्था धमणगांव, जि. बुलढाणा संचलित 


महालक्ष्मी कौशल्य विकास संस्था गोरेगांव, ता. शेनगांव, जि. हिंगोली 
लिलावती सामाजिक आणि शैक्षणिक संस्था टिटवाळा संचलित ईश्वरी कौडल्य विकास garde aha 
मुंबई संस्था, ममता १३५१, २०६ दुसरा मजला, विद्यामंदिर शाळेजवळ, पॉस्ट ऑफिसच्या वरती, डं 
आंबिवली . , अभ्यासक्रम सुरु करणे 
कल्याण आंबिवली रोड, मांडा टिटवाळा पूर्व, जि. ठाणे (संस्था कोड ०३०६८०) 
4 


| AT. ज़ ट्र्स्ट आर. सावंत Te ऑफ OTF 
स्किल डेव्हलपमेंट, तुकाराम चाळ, सोपारा फाटा, नालासोपारा पूर्व, ता. वसई, जि. 
पालघर (संस्था कोड ३६००३९) 
नि = शौर्या बहुउद्देशिय संस्था,संचलित शौर्या व्होकेडानल पॅरामेडीकल इन्स्टिटयूट, मंगळवारी 
नागपूर नागपूर वा पतत त 
पेढ वार्ड क्र. १०, , जि. नागपूर. 
७ ATT Ic बै] आफ ORTH | 
नागपूर नागपूर स्कील डेव्हलपमेंट सेंटर, प्लाट नं. १४४, R.K. पब्लीक स्कूल, आराधना नगर, ता. कामठी, 
जि. नागपूर. 


8 
ण 


८ 
२ 
& 


कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४७/उद्योजकता, दि.१६ जून, २०२३ सोबतचे प्रपत्र 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे / जुन्या 
संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
प्रपत्र (अभ्यासक्रम गट -पॅरामेडीकल गट) 

संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व ; 

अ.क्र.। विभाग जिल्हा मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 
तुकडी वाढकरिता) 

नागपूर नागपूर patos ake नविन संस्था ०१ 

ग्रामपचायत मनपूर, ता रामटेक, जिल्हा नागपूर ४४१ १०६ 


९ ।अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी.इन हेल्थ सॅनिटरी इन्स्पेक्टर (पूर्णवेळ) कालावधी - एक वर्ष 


नाशिक जळगांव इंगल व्होकेडानल ट्रेनिंग सेटर, IDCC बक जवळ,रिंग रोड,जळगाव, (संस्था कोड जुन्या संस्थेत नविन 
१०००१५) अभ्यासक्रम 
सौ. रंभादेवी प्रतिष्ठान बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था,संचलित गुरुकृपा पॅरामेडीकल कौशल्य 

औरंगाबाद ।|बीड नविन संस्था 
विकास संस्था, द्वारकादास मंत्री बँकेमागे, जालना रोड, बीड, ता. जि. बीड 


श्री. शिक्षण संस्था आष्टी, ता. आष्टी, जि. बीड संचलित गजानन कौशल्य विकास संस्था, |जुन्या संस्थेत नवीन 
औरंगाबाद ।बीड te व ी ०१ 
गजानन नगर, हॉस्पीटल रोड, कडा, ता. आष्टी, जि. बीड (संस्था कोड २१०४३३) |अभ्यासक्रम सुरु करणे 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन डेंटल असिस्टंट (पूर्णवेळ) कालावधी - एक वर्ष अभ्यासक्रम सांकेतांक - २०१२२७ 


माथाडी हॉस्पिटल ट्रस्ट, पॅरामेडिकल Shey व्यवसाय व प्रशिक्षण संस्था/ सेंटर, प्लॉट नं. र्या : 
99/99 अ. सेक्टर ६, तीन टाकी जवळ, कोपरखैरणे, नवी मुंबई ४०० ७०९. 


q क्षण प्रसारक मंडळ, q ग संस्था, दुसरा 
औरंगाबाद औरंगाबाद मजला, प्लॉट नं. ५७, गट नंबर १३१, देवळाई रोड, देवळाई चौक, मौजे सातारा, ता.जी.  ।नविन संस्था 
औरंगाबाद ४३१ ०१० 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे / जुन्या 
संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 


प्रपत्र (अभ्यासक्रम गट -पॅरामेडीकल गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व ; 
मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 
तुकडी वाढकरिता) 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन ऑप्थेलमिक coisas (पूर्णवेळ) - एक वर्ष अभ्यासक्रम सांकेतांक -२०१२२८ 


मुंबई a माथाडी ट्रस्ट, परामे ल्य व्यवसाय व प्र संस्था, 
डु ९१/९१ अ. सेक्टर ६, तीन टाकी जवळ, कोपरखैरणे, नवी मुंबई Yoo ७०९. 


गजानन संस्था, गजानन नगर, 


दो a 
a औरंगाबाद 


